सन 2022-23 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ 
व दि.२२.०९.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य waits योजनांच्या 
बाब क्र.०१-वेतन करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६५ %; बाब क्र-६ ,मजुरी-०२ .दूरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क, -१०कंत्राटी सेवा, -१३कार्यालयीन खर्च व -१४भाडेपट्टी व कर या कार्यालयीन 
बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ४२% ; बाब क्र.४५-व्याज करीता ५०% तसेच इतर उर्वरीत 
बाबींकरीता २८% निधी संदर्भाधीन क्र २.येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे . 


आता वित्त विभागाने अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांकरीता बाब क्र.०१-वेतन वगळता बाब क्र. 
४५-व्याज करीता ५० % तर अन्य बाबींसाठी एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ७ % च्या निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिळेला आहे. सदर निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत योजनांच्या मागणी क्र.टी-१, टी-२, 
टी-३, टी-४ व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता 
रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या 
तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१००६१४४८३५८४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RAN DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
stalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4,20=68d8b19f1 23ba59448c0926a91296205b9a87 


463f83 1a2beeadbeScb381a34e8, 
\donym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E 


72524420, 
INumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255ASE 


rial 
BOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.10.17 17:14:17 +05'30 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
_ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
र्‌. 


उपसचिव / लेखाधिकारी (रोखशाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
हिं २ ३ ee. dl षु & 
मागणी क्रमांक-टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने 

१ | (००) (0१ आश्रमशाळा/ ४५-व्याज ५२८५८४ २६४२९२ आयुक्त, 
मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळांच्या आदिवासी 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विकास, 
वर्गाचा भविष्य निर्वाह निधी नाशिक 
(अनिवार्य खर्च) (२०४९२०४१) 

२ | (००) (02) नविन परिभाषित ४५-व्याज ६७४५ ३३७२.५० 
अंशदायी निवृत्तीवेतन 
योजनेवरील व्याज (अनिवार्य 
खर्च) (२०४९ २२९१) 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-१ ५३५३२९ २६७६६४.५० 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
१ | 00) (०१) आदिवासी विकास ०३-अतिकालीक २५४ १७.७८ आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) भत्ता आदिवासी 
(२२२५१०२५) ०६-दूरध्वनी, वीज १००० ७०.०० विकास, 
बिल आणि पाणी नाशिक 
देयक 
११- देशांतर्गत ८०० ५६.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २५०६ १७५.४२ 
खर्च 
१४-भाडेवपट्टी व कर २४४ १७.०८ 
२७-लहान बांधकामे १२७६ ८९.३२ 
२८-व्यावसायिक १५०० १०५.०० 
सेवा 

एकूण २२२५ १०२५ ७५८० ५३०.६० 

2 | (00) (०२ प्रादेशिक कार्यालये- । ०३-अतिकालीक १८२ १२.७४ | आयुक्त, 
जनजाती विकास भत्ता आदिवासी 
Yad (Sa खर्च) ०६-दूरध्वनी, वीज १६९० ११८.३० विकास, 

(२२२५ १०३४) बिल आणि पाणी नाशिक 
देयक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
Pa २ ३ a a षु & 
११- देशांतर्गत १४०० ९८.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ७८७५ ५५१.२५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ 403.08 
एकूण २२२५ १०३४ १२६१९ ८८३.३३ 
३ | (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी ०३-अतिकालीक ११६४ ८१.४८ आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५१०४३) भत्ता आदिवासी 
०६-दूरध्वनी, वीज ५०६० ३५४.२० विकास, 
बिल आणि पाणी नाशिक 
देयक 
११- देशांतर्गत ८७८४ ६१४.८८ 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २३८२३ १६६७.६१ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ 3319.92 
एकूण २२२५ १०४३ ४३६४७ ३०५५.२९ 
४ | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र ०३-अतिकालीक ९ ०.६३ | आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्ची | भत्ता आदिवासी, 
(२२२५१०५२) ०६-दूरध्वनी, वीज १३० ९.१० | संशोधन व 
बिल आणि पाणी प्रशिक्षण 
देयक संस्था, पुणे 
११- देशांतर्गत १२१ ८.४७ 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १६० ११.२० 
खर्च 
एकूण २२२५ १०५२ ४२० २९.४० 
५ | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व | ०३-अतिकालीक २२ 9.48 | आयुक्‍त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य । भत्ता आदिवासी, 
खर्च) (२२२५ १३०१) ०६-दूरध्वनी, वीज 330 23.90 | wanted 
बिल आणि पाणी प्रशिक्षण 
देयक संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
२ ३ =e षु गी 
११- देशांतर्गत ४०० २८.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ५९२ ४१.४४ 
खर्च 
१६-प्रकाडाने १० ०.७० 
२६-जाहिरात १०० ७.०० 
२८-व्यावसायिक Yo 3.40 
सेवा 
३४-शिष्यवृत्ती व १०० ७.०० 
विद्यावेतने 
एकूण २२२५ १३०१ १६०४ ११२.२८ 
(03) (०४) स्वयंसेवी संस्थाद्वारे | ३२-अंशदाने २४०१६१ १६८११.२७ | आयुक्त, 
चालविल्या जाणा-या शासन आदिवासी 
अनुदानित आश्रमशाळांतील विकास, 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- नाशिक 
यांसाठी नविन परिभाषित 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना- 
नियोक्ता अंडदान (अनिवार्य 
खर्च) (२२२५ डी३९६) 
एकूण २२२५ ३०६०३१ २१४२२.१७ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ३०६०३१ २१४२२.१७ 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
(००) (०१) भविष्यनिर्वाह ५०- इतर खर्च ५०० ३५.०० | उप सचिव, 
निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव आदिवासी 
rar विमा योजना (अनिवार्य) विकास 
(२२३५ १६१२) विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४१८० २९२.६० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-३ ४६८० ३२७.६० 


मागणी क्रमांक-टी-४ 


२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.१७ ऑक्टोबर,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

हि २ ३ a षु & 

८ | (00) (09) आदिवासी विकास ०३-अतिकालीक ८३ ५.८१। उपसविव, 
विभाग (अनिवार्य खची भत्ता आदिवासी 
(२२५१ 0299) ०६-दूरध्वनी, वीज २०० १४.०० | विकास 

बिल आणि पाणी विभाग, 
देयक मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ०२११ २८४ १९.८१ 
९ | (०० (०0२) संगणक खर्च १७-संगणक खर्च ५९० ४१.३० 
(अनिवार्य) (२२५१ ०५७२) 
एकूण २२५१ ०५७२ ५९० ४१.३० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ ८७४ ६१.११ 
मागणी क्र. टी-८ 
१० | (२०१) (००) (०१) घरबांधणी ५५-कर्जे व आगाऊ २०००० १४००.०० | उपसचिव, 
अग्निमे (अनिवार्य) (9७६१० ०९९१) रकमा आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११५००० ८०५०.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० ०९९१ १३५००० ९४५०.०० 
११ | (२०२) (००) (09) मोटार वाहन ५५-कर्ज व आगाऊ ७०० ४९.०० | उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) रकमा आदिवासी 
(७६१० १००२) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१६०० 992.00 | आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० १००२ २३०० १६१.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.१७ ऑक्टोबर,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| 9 | 2 3 PB 4 & 

१२ | (२०४) (00) (09) संगणक ५५-कर्जे व आगाऊ २०० २०.९८ | उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) रकमा आदिवासी 
(७६१० १०२९) विकास 

विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६१० ३५.७२ | आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० १०२९ ८१० ५६.७० 
एकूण ७६१० १३८११० ९६६७.७० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-८ १३८११० ९६६७.७० 
एकूण अनिवार्य खर्च ९८५०२४ २९९१४३.०८ 
KIRAN 9 [eee 
KISANRAO ह 
PAWAR पण वयाची 


Date: 2022.10.17 17:14:55 4-05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


